राज्य योजना सन 2029-22 अंतर्गत ग्रामपरिसर व 
आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ १५२१) अंतर्गत 
संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील 
सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या 
दराने कुकींग गॅस वाटपाचा (बांधील व नविन 
लाभार्थ्यासह) चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. ५०/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ जुले, २०२१ 


संदर्भ :-१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/यो/इए/ /प्र.क्र.०१/२१-२२/१०, दि.०९.०७.२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपुर यांनी 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करिता राज्य योजनांतर्गत "ग्राम परिसर व आदिवासी 
विकास कार्यक्रम " (२४०६ १५२१) या योजनेंतर्गत पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील 
गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस व बायोगॅस, दुभत्या 
जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहनाकरिता (बांधील व नविन 
लाभार्थ्यासह) रु. ६११.२९ लक्षचा प्रस्ताव मंजुरीस्तव सादर केला आहे. 
२ राज्य योजनेअंतर्गत "ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम " (२४०६ १५२१ या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता एकूण रु. २५००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला आहे. तथापि कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे वित्त विभागाने 
शासन परिपत्रक दि.२४.०६.२०२१ अन्वये कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या 
go टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. तसेच ५० इतर खर्च या उद्दीष्टांतर्गत सप्टेंबर, २०२१ 
पर्यंतच्या सहामाही कालावधीसाठी एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या २५ टक्के निधी बिम्स प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येणार असल्याबाबत नमुद केले आहे. 
३. ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम " (२४०६ १५२१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ५० इतर 
खर्च या उद्दीष्टाखाली रु. १११२.२४ लक्ष निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला असुन यापैकी 
सद्यस्थितीत १० टक्के म्हणजेच रु. १११.२२ लक्ष निधी बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 
त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. 4o/H-2 


यांनी पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण जातीच्या लाभार्थ्यांना 
सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस वाटपाकरिता ग्राम परिसर व आदिवासी विकास कार्यक्रम (२४०६ 
१५२१ या लेखाशीर्षाअंतर्गत सादर केलेल्या प्रस्तावास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य,नागपुर यांनी 
प्रस्तावित केल्यानुसार पुणे वनवृत्तातील संरक्षित वनांचे लगत क्षेत्रातील गावातील सर्वसाधारण 
जातीच्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने कुकींग गॅस वाटप करण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रु. 199.22 लक्ष (५० इतर खर्च) इतक्या रकक्‍्कमेस उद्दिष्ट निहाय खर्च 
करण्यास नमुद अटी व शातींचे अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू शासकीय मान्यता 
खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी या 
विभागाकडून मंजूर केलेल्या प्रस्तावातील क्षेत्र / कार्यक्रम / कामे यावरच खर्च होईल व 
कामाची feat होणार नाही आणि मंजूर Grated कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन 
क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

२) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना सक्षम 
अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप करण्यात 
येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

३) सदर योजनेकरिता वितरित केलेला निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

४) त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकातील अटी व शातींची पूर्तता करण्यात येईल याची देखिल दक्षता घ्यावी. 

५) सदर प्रस्तावांतर्गत करावयाच्या कामाचा खर्च मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीव, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (बिगर आदिवासी उपयोजना) 
१०१(११) वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, (११)(१०) ग्राम परिसर व आदिवासी विकास 
कार्यक्रम (संयुक्‍त वनव्यवस्थापन) कार्यक्रम (२४०६ १५२१) राज्य योजनांतर्गत योजना या 
लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ वरील दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. 4o/H-2 


भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ भाग पहिला, उपविभाग-३, परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१४१८४४०४६५१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


At 1 | AS h 0 k nment of Maharashtra, ou=Revenue 
ment, postalCode=400032, 
5. 193b05957cb2967e95265d3ac52d3662 
ode 33804055 14f23879132aeec, cn=Atul Ashok Kode 
Date: 2021.07.14 18:50:37 +05'30" 
( अतुल तु ) 
Heys व वन विभाग 


प्रति :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 
४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), पुणे. 
५) उप वनसंरक्षक पुणे. जुन्नर व सोलापूर. 
६) उप विभागीय वन अधिकारी, भोर. 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
92) निवडनस्ती , फ-२ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


